वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ अंतर्गत 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त कार्यालय 
/ कार्यासनांच्या वित्तीय प्राधिकाराच्या प्रयोजनार्थ 
“प्रशासकीय विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : १२ फेब्रुवारी २०१९ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-विअप्र-१०९८/प्र.क्र.५३/२०१६/विनियम, 
दिनांक ०६ ऑक्टोबर १९९९. 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-विअप्र-२०१६/प्र.क्र.५३/२०१६/विनियम, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१७ 
३) शासन शुध्दीपत्र, वित्त विभाग क्रमांक-विअप्र-२०१६/प्र.क्र.५३/२०१६/विनियम, 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०१७ 


प्रस्तावना : 


मुंबई वित्तीय नियम १९५९ च्या नियम-२ ७0 नुसार वित्तीय प्राधिकार व इतर वित्तीय नियमांच्या 


प्रयोजनार्थ मुंबई नागरी सेवा नियम १९५९ च्या नियम-९ (२३) नुसार परिशिष्ट-२ मध्ये सर्व मंत्रालयीन 


विभागासाठी शासनाचे सचिव हे विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानंतर शासन 


वेळोवेळी याच नियमाच्या नियम-२ (x) व (xX-a) तसेच वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१, २, ३ नुसार विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, कार्यालय 


प्रमुख म्हणून घोषित करु हाकतील अशी तरतूद आहे. 


२. दिनांक २१ जून २०१२ रोजी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सामान्य प्रशासन विभागातील 


आस्थापना शाखेचा सर्व अभिलेख नष्ट झाल्यामुळे, सामान्य प्रशासन विभागातील कोणत्या अधिकाऱ्यांना 


प्रशासकीय विभाग प्रमुख घोषित केले किंवा कसे, हे अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे स्पष्ट होऊ शकले 


नाही. यामुळे वरील संदर्भाधीन परिपत्रकातील सुचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागातील निश्चित अशा 


प्रशासकीय विभाग प्रमुखांची अद्ययावत यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत संदिग्धता निर्माण झाळी. आता 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९अ 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत संबंधित सचिव यांना त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यासनांच्या / 


कार्यालयांच्या वित्तीय प्राधिकाराच्या प्रयोजनार्थ “प्रशासकीय विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TA : निर्णय : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत संबंधित सचिवांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांच्या / 


कार्यासनांच्या वित्तीय प्राधिकाराच्या प्रयोजनार्थ खालील अधिकाऱ्यांना “प्रशासकीय विभाग प्रमुख” 


म्हणून घोषित करण्यास खालील अटींवर या शासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अधिनस्त कार्यासने अधिनस्त कार्यालये 
Za 2 3 SS. ee 
| अपर मुख्य सचिव / प्रधान । ८, ९, ९-अ, १०, १०-अ, ११, | १) सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द-आस्थापना) 
सचिव / सचिव (सेवा) ११-अ, १२, १२-अ, १३, २) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१३-अ, १४, १४-अ, १४-ब, ।३) लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालय 
१५, १७, १९, १९-अ, २४, ४) मंत्रालय चौरस आहारगृह व मंत्रालय 
२६, २७, सीपीटीपी, उपाहारगृहे 
सीपीटीपी-अ, सीपीटीपी-ब, | ५) यञवावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
मंउगू, प्रबोधिनी, पुणे 
६) डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय 
व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
७ मराठवाडा प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, औरंगाबाद 
८) प्रादेशिक विशेष अधिकारी, विभागीय 
चौकशी (कोकण, पुणे, नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर) 
२ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान | ६, ७, १८, १८-अ, २९, १) राज्य माहिती आयोग 
सचिव / सचिव (प्रशासकीय | २९-अ, ३६, मंलोदिक २) राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय 
सुधारणा, रचना व 
कार्यपध्दती) 
3 | अपर मुख्य सचिव / प्रधान । २०-अ, २१-अ, २१-आस्था, | १) राज्यपालांचे सचिवालय 
सचिव / सचिव व मुख्य २१-रोख, २२, २३, २३-अ, | २) राज्यपालांचे सचिव कार्यालय 
राजशिष्टाचार अधिकारी २५, ३०, ३१, ३७, ३८, ३) राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय 
४) मंत्री आस्थापना 
५) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा 
६) सचिव व मुख्य राज शिष्टाचार अधिकारी, 
सह्याद्री, हायमाऊंट आणि नंदगिरी राज्य 
अतिथीगृहे 
७) निवास व्यवस्था नियंत्रक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९अ 


अ.क्र पदनाम अधिनस्त कार्यासने अधिनस्त कार्यालये 

a 2 3 ey 

8 | अपर मुख्य सचिव / प्रधान | 33 ae 
सचिव / सचिव व मुख्य 
निवडणूक अधिकारी 

५ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान । ३९ १) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
सचिव / सचिव (माहिती २) राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग 
तंत्रज्ञान) 

६ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान । ५, २८, २८-अ, साअ-१, १) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 
सचिव / सचिव व विशोष | स्वासैक-१, स्वासैक-२, २) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 
चौकशी अधिकारी-१ स्वासैक-३, औरंगाबाद 

३) विमानचालन संचालनालय 
४) नागरी संरक्षण समिती 

७ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान । १६-अ, १६-ब, साअ-२, विभागीय आयुक्त कार्यालय (मागासवर्ग कक्ष), 
सचिव / सचिव (सामाजिक । साविस नवी मुंबई / पुणे / नाशिक /औरंगाबाद / 
विकास समन्वय व विशेष नागपूर / अमरावती 
चौकशी अधिकारी-२) 

८ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान । ३४, ३४-अ माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 
सचिव / सचिव (माहिती व 
जनसंपर्क) 

९ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान । विशेष प्रकल्प कक्ष (विप्रक) ,, जा 
सचिव / सचिव (विशेष 
प्रकल्प) 


१) उक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या संदर्भात “प्रशासकीय विभाग प्रमुख” या 


नात्याने आवश्‍यकतेनुसार लोकलेखा समिती, dada विधानमंडळाच्या अन्य समित्या, 


न्यायालये, सांविधानिक किंवा वैधानिक आयोग, प्राधिकरणे इत्यादींपुढे साक्ष द्यावी लागेळ व 


तद्नुषंगाने संबंधित प्रकरणे हाताळावी लागतील. 


२) वित्तीय बाबींच्या संदर्भात त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेल्या सर्व विषयांसाठी आणि बाबींसाठी ते 


संपूर्णपणे जबाबदार राहतील. 


३) विभागातील वित्तीय अनियमितता व तत्सम बाब घडल्यास त्या अनुषंगाने येणारी जबाबदारी व 


करावयाची कार्यवाही याबाबतची जबाबदारी प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख या नात्याने त्यांच्याकडे 


असतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९अ 


४) उक्त प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-१ ते ५ मधील वित्तीय शक्‍तीचे विहित मर्यादेच्या, अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, मुंबई 


वित्तीय नियम १९५९, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५, महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय 


नियमपुस्तिका, खर्चाच्या संकीर्ण बाबी तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली यामधील 


तरतुदींनुसार अधिकार राहतील. 


२. उक्त प्रशासकीय विभाग प्रमुखांच्या कार्यभारात भविष्यात काही प्रमाणात बदल झाला तरी 


त्यांच्या कार्यभाराच्या अनुषंगाने बदललेले संबंधित कार्यासन व कार्यालय यांचे वित्तीय प्राधिकार 


आपोआप त्यांच्याकडे प्रत्यार्पित होतील. यासाठी नव्याने आदेश काढण्याची आवऱयकता राहणार नाही. 


३. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-रानिआ- 


१०९७/प्र.क्र.२७ (भाग-२)/३७,दिनांक २० मे २०११ च्या शासन निर्णयान्वये / अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-एमएटी-१०९६/प्र.क्र.९/९८/ 


३८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९८ च्या शासन अधिसुचनेन्वये आणि विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी 


दिल्ली यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-एससीओ-१०९६/९००/प्र.क्र.४७/९६/२०अ, 


दिनांक ९ मे १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून यापूर्वीच घोषित करण्यात 


आले आहेत. त्यांनाही वरील चारही अटींचे पालन करावे लागेल. 


४. सदरहू शासन निर्णय प्रशासनिक विभागाला असलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. हा शासन निर्णय, संबंधित प्रशासकीय कार्यासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त 


कार्यालयांच्या Pear आणण्यात यावा. 


५.  हाछशासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-६२४/२०१८/विनियम, दिनांक ८ 


जानेवारी २०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९अ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत- 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२१(७०००५०६०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vilas Ramdas Thakur 
Date: 2019.02.12 17:03:03 +05'30' 


(वि.रा.ठाकूर) 


शासनाचे उपसचिव » महाराष्ट्र शासन. 


Ee) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधान सभा, विधानभवन, मुंबई. 
सर्व विधान परिषद सदस्य / विधान सभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 


AD 


AN 


(>. 


mo 2८ 


S 


~ 


ee 


vo 


अतिथीगृहे, मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
११) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१३) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४) ** प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१५) * प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 


१६) ** प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. 
१७) * प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१८) * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१९) * आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


प्रधान सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सह्याद्री, हायमाऊंट आणि नंदगिरी राज्य 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९अ 


२१) सर्व आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग 

२२) राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२३) सर्व विभागीय आयुक्‍त / सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


२६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२७) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

२८) सर्व कोषागार अधिकारी 

२९) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 

३०) संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी 

अमरावती. 
३१) संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, औरंगाबाद. 
२) प्रादेशिक विशोष अधिकारी, विभागीय चौकशी, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती / नागपूर. 

33) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, नवी दिल्ली. 

३४) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई. 

34) संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई. 

३६) संचालक, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई. 

30) संचालक तथा सह सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

३८) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 


३९) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 

४०) संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 

४१) निवास व्यवस्था नियंत्रक, मुंबई. 

४२) नागरी संरक्षण समिती, मुंबई. 

४३) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (मागासवर्ग कक्ष), नवी मुंबई / पुणे / नाशिक /औरंगाबाद / 
नागपूर / अमरावती. 

४४) महाव्यवस्थापक, मंत्रालय चौरस आहारगृह व मंत्रालय उपाहारगृहे, मुंबई. 

४५) बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१. 

४६) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ., बॅरॅक क्रमांक-१, योगक्षेमसमोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०. 

४७) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४. 

४८) भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३. 

४९) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंगेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९अ 


५०) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२१. 
५१) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८. 

५२) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
) 
) 


43) कक्ष अधिकारी (विनियम व व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५४) सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
५५) निवडनस्ती / कार्यासन-१९अ. 
** पत्राने 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


